मैत्री कक्षांतर्गत उपलब्ध सेवा सुविधांचा 
प्रचार व प्रसार होण्यासाठी प्रसिध्दी 
आराखड्याच्या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.मेइम-२०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १५ मार्च, २०१८ 


वाचा:- १) झासन निर्णय क्र.इ बीज-२०१३ /प्र.क्र.११७/ उद्योग-८ दिनांक ३/१/२०१४ 
२) शासन निर्णय क्र ASA /२०१५-प्र / १०५.क्र.उद्योग ८-दिनांक२०१६/२/११ 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र३-अर्थसंकल्प/१२८.क्र.प्र/२०१६- पूरक ., दिनांक .२०१६/८/१२ 
) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठक दिनांक २३/१२/२०१६ इतिवृत्त, 
५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय यांचे दि. १४/०२/२०१८ चे मान्यता पत्र 
) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं./ मैत्री /जाहिरात आराखडा/२०१८/ओअ-३९२, 
दि. २७/०२/२०१८ 


प्रस्तावना:- 


राज्याच्या औद्योगिक धोरणास अनुसरुन गुंतवणुकदारांना सहाय्य करण्यासाठी शासनाने 
दि.२७.२.२०१४ पासून मुंबई येथे एकात्मिक सुलभता कक्ष (Integrated Facilitation Center) HERTS 
उद्योग,व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) स्थापित केला आहे. सदर मैत्री कक्षामार्फत एक खिडकी 
संकल्पनेतंर्गत गुंतवणुकदारांना सर्व सेवा, माहिती व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात 
येते. जेणेकरुन राज्याचा सुलभ व समतोल औद्योगिक विकास होऊन अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात 
आकर्षित होईल. सदर मैत्री कक्षाची प्रसिध्दी होण्यासाठी दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, सामाजिक माध्यमे, 
ऑडिओ, इंटरनेट इ. वर जाहिरात देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. त्यानुसार सदर 
जाहिरातींसाठीचा कृती व आराखड्याबाबत माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांच्या मान्यतेने खर्चाचा 
प्रस्ताव उद्योग संचालनालयाने दि. २७/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर प्रस्तावानुसार 
मैत्री कक्षाच्या प्रसिध्दी व प्रसारासाठीच्या जाहिरात आराखडा खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


मैत्री कक्षाची प्रसिध्दी व प्रसार होण्यासाठी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाने उद्योग संचालनालयाच्या प्रसिध्दी आराखडा तयार केला असून, संदर्भाधीन क्र. ५ 
येथील पत्र दि.१४/०२/२०१८ अन्वये सदर आराखडयास मान्यता दिलेली आहे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने उद्योग संचालनालयाच्या सदर आराखडयास 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच छपाई माध्यमांद्वारे प्रसिध्दीसाठी क्रिएटीव्हज (Creative) 
तयार करण्यासाठी एकूण खर्च रु. ५७,९६,६००/- अक्षरी रु .सत्तावन्न लक्ष हाहाण्णव हजार सहाशे फक्त) 
इतका येणार असून त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे -: 


शासन निर्णय क्रमांकः मेइम-२०१ ८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-८ शि 


(वृत्तपत्रे व अन्य छापील जाहिरात खर्च) 


Sr. णि Details Rate detail of | Frequenc Total 
No. frequency y Rs.(Inclusiv 
e of taxes) 
1 News English newspapers AS per | No.of 2 
papers Economic Times, rates insertions 
Times of India, DNA, applicable 
Mid-Day,Free Press | (DGIPR/ 
Journal DAVP) 
( Times of India 
excluding Mumbai) 
Colour Half  Page- 
(approx..825 sq.c.m.) 
Marathi news papers AS per | No.of 1 
PunyNagri, rates insertions 
Maharashatra applicable 
Times,Lokmat,Losatta, | (DGIPR/ 
Pudhari, DAVP) 
Samna,Sakal 40,00,000/- 
Colour Half  Page- 
(approx..800 sq.c.m.) 
2 5 private |60 seconds TVC,3 | 1,81,200/- | No.of days | 3 5,43,600/- 
TV News | timebands, 7 times in 
Channels | day (ABP Maza,IBN 
Lokmat,CNBC tv18, 
NDTV India, 
ZBusiness) 
3 DGIPR Rs. 8000/- (Rs. 5000/- 8000/- No. of hoard} 50 4,00,000/- 
Hoardings | +3000/-) per hoarding in all 
Officers for 15 days 
Rs. 8000/- (Rs. 5000/- । 8000/- No. of hoard} 50 4,00,000/- 
+3000/-) per hoarding 
in all Govt. Officers 
for 15 days 
Total Expenditure 57,96,600/- 
मैत्री कक्षाच्या प्रसिध्दी व प्रसारासाठी जाहिरात आराखडा क्रिएटीव्हज (Creative) तयार 


करण्यासाठी उपरोक्त रु .५७,९६,६००/- (अक्षरी रु RAAT लक्ष हाहाण्णव हजारसहाऱो Had) खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मागणीपोटी होणारा खर्च मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग, ८०, सर्वसाधारण, 
१०२ औद्योगिक उत्पादकता, (००) (१५) "मैत्री कक्षाकरिता खर्च (योजनांतर्गत) २८५२ A ०२२) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मेइम-२ ०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-८ ; 


३. सदरचीतरतूद आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय, मुबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व विकास आयुक्त (उद्योग) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबत तसेच महालेखापाल यांच्या ळेख्याशी 
खर्च ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही करावी. सदर निधी प्रत्यक्षात वितरित झाल्यानंतर खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापाल यांना पाठवून त्याची प्रत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्याची राहील. 

४. हा शासन निर्णय शासन आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२ दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये सुधारित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अनुक्रमांक -८ अ नियम क्र. १७ अनुसार प्रशासकिय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०३१७१६३६५६४११० असा आहे. हा आदेश डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ांनुसार व नावाने 


Shraddha Deven Dic o-covermertO Mahara oo, 
Kocharekar = प्त cts न 
(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 


A 


महसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
सहायक संचालक, (वित्त व लेख), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६ / अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय मुंबई. 
qo) मे. निवड नस्ती ( GETZ). 


५५॥६४५ 


mm 


S co 
ee a 


aon 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


